महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या 
बसस्थानकांचे आधुनिकीकरणांतर्गत बांधकाम व इतर 
सोईसुविधा यासाठी अर्थसंकल्पिय तरतुदीतून सिंहस्थ 
कुंभमेळा-२०१५ व इतर कामांसाठी निधी वितरीत 
करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एसटीसी-०५१४/प्र.क्र.--२३०/परि-१ 
जागतिक व्यापार केंद्र, कफ परेड, मुंबई - ४०० ००५ 
दिनांक: १४ ऑगस्ट, २०१४ 


वाचा: 

१) महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाचे पत्र क्रमांक क्र. राप/स्थाअ/कामे/१९१९, दिनांक 

१९.०५.२०१४. 

प्रस्तावना: 

सन २०१४-१५ मधील मुख्य लेखाशीर्ष (३०५५ ००५२), १९०, सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर 
उपक्रमांना सहाय्य (००)(०१) महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या बसस्थानकाचे 
आधुनिकीकरणांतर्गत बांधकाम व इतर सोयीसुविधा (३०५५ ००५२) ३५, भांडवली मत्तेच्या निर्मितीकरिता 
अनुदानातर्गत एकूण रु.१२.४६ कोटी नियव्यय मंजूर आहे. यामध्ये नियोजित सिंहस्थ कुंभमेळा सन २०१५ 
करिता तसेच महामंडळाच्या बसस्थानकाचे आधुनिकीकरणांतर्गत बांधकामे व इतर सोयी सुविधांचा 
GATT आहे. यासाठी रु.४.१५ कोटी इतकी तरतूद महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळास उपलब्ध 
करुन देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाने दिनांक 
१९/०५/२०१४ च्या पत्रान्वये प्रस्ताव शासनास सादर केला आहे. आता सदर कामांना तरतूद वितरण 
करण्याबाबत पुढील प्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय: 

सन २०१४-१५ या आर्थिक वर्षाकरिता मागणी क्र. बी-३ लेखाशीर्ष ३०५५ ००५२, १९० सार्वजनिक 
क्षेत्र व इतर उपक्रमांना अर्थसहाय्य, (००) (०१) महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या 
बसस्थानकांच्या आधुनिकीकरणांतर्गत बांधकाम व इतर सोयीसुविधा (३०५५ ००५२). ३५, भांडवली मत्तेच्या 
निर्मितीकरिता अनुदानांतर्गत रु. १२.४६ कोटी इतकी तरतूद करण्यात आलेली आहे. या तरतुदीपैकी 
रु.४.१५ कोटी इतकी तरतूद खालील कामांसाठी वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एसटीसी-०५१४/प्र.क्र.-२३०/परि-१ 


अक्र कामाचे नाव वितरीत तरतूद 
१. | नाशिक रोड रेल्वे स्थानकाजवळील बसस्थानकाची पुनर्बाधणी, 
आधुनिकीकरण व दर्जावाढ करणे. रु.१५,००,०००.०० 
सिंहस्थ- २०१५ मधील प्रस्तावित कामांकरिता निधी. 
2. | नाशिक रोड देवळाली आगाराचे बांधकाम करणे २०१३-१४ रु.१,५०,००,०००.०० 
मधील काम. 
सिंहस्थ- २०१५ मधील प्रस्तावित कामांकरिता निधी. 
३. | जव्हार फाटा, त्र्यंबकेश्वर येथील सिहस्थ शेडचे नुतनीकरण व रु.३५,००,०००.०० 
वाहनतळाचे डांबरीकरण करणे. 
सिंहस्थ-२०१५ मधील प्रस्तावित कामांकरिता निधी. 
४. | नाशिक इाहरातील प्रत्येक बसस्थानकावर सी.सी.टी.व्ही. HAR रु.५०,००,०००.०० 
लावणे. 
सिंहस्थ-२०१५ मधील प्रस्तावित कामांकरिता निधी. 
५. । मंचर येथे आगाराचे बांधकाम करणे. रु.१,००,००,०००.०० 
६. । बारामती दुसर्‍या बसस्थानकाचे बांधकाम करणे. रु.६५,००,०००.०० 


एकुण 


रु.४,१५,००,०००.०० 


वरीलप्रमाणे कार्यवाही करण्यास परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांना प्राधिकृत करण्यात 


येत असून त्यांच्या कार्यालयातील आहरण व संवितरण अधिकारी असलेले लेखाधिकारी यांनी सदर 


रक्‍कम आहरित करुन महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळास अदा करावी. 
महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ यांनी वित्त विभाग, मंत्रालय यांच्या दिनांक १७ एप्रिल, 


२०१४ रोजीच्या परिपत्रकातील निधी वितरणाबाबतच्या अटी व शर्तीचे पालन करुन पुढील कार्यवाही 


करावी. 
सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ३०८/व्यय-८, 


दिनांक १९/०६/२०१४ अन्वये प्राप्त सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एसटीसी-०५१४/प्र.क्र.-२३०/परि-१ 


हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१४०८१४११११००४३२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


7 Digitally signed by Bhimrao 
R Wadh 
Bhimrao BN oN = Shao Rena 
Wadhave, C = IN, S = 
MAHARASHTRA, O = 
Ramrao Kovernnienr OF 
MAHARASHTRA, OU = HOME 


Wad h ave Date: 2014.08.14 12:58:10 +05'30' 


(भि.रा.वाढवे) 
सह सचिव, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. महालेखापाल १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर 
२. महालेखापाल (वाणिज्यिक लेखा परीक्षा), मुंबई, 
३. उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, मुंबई 
४. परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
६. निवास लेखा परीक्षा अधिकारी, वांद्रे (Ga), मुंबई Yoo ०५१ 
७. वित्तिय सल्लागार व मुख्य लेखा अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, मुंबई 
८. वित्त विभाग (व्यय -८/साऊ अर्थसंकल्प-१०/अर्थोपाय), मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
९. गृह विभाग (बीयुडी-१/बीयुडी-२/परिवहन-३/परिवहन-४), मंत्रालय, मुंबई 
१०.निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


